राज्य कृषी मूल्य आयोगावर सदस्य म्हणून 
शेतकरी प्रतिनीधीची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राकृमुआस्था-२०१४/प्र.क्र. ५९/राकृमूआ-१०अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - ३०/०७/२०१८ 


वाचा : १. शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग क्र. राकृमूआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शोमाभास-११अ, 

दि. २३ एप्रिल २०१५.(राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे गठनाबाबत) 

२. शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग क्र. राकृमूआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शेमाभास-११अे, 
दि.१ जुले २०१७. (राज्य कृषी मूल्य आयोगावर मा.अध्यक्ष यांच्या नियुक्तीबाबत) 

३. शासन निर्णय, कृषी व पदुम विभाग क्र. रामंद-२०१७/प्र.क्र.३१९/राकृमूआ-११ अ, 
दि. १६ नोव्हेंबर २०१७. (मा.अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा 
मिळणेबाबत) 

४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: प्रवास-१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५ दि. ३/३/२०१०. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल खरेदी 
करता यावा या दुहेरी SIAM राज्य होतमाल भाव समिती सन १९८० पासून कृषी विभागाच्या आस्थापनेवर 
कार्यरत होती. संदर्भ क्र. १ मध्ये नमूद दि. २३/०४/२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर समितीचे रुपांतर 
“राज्य कृषी मूल्य आयोगात” करण्यात आलेले आहे. 

नव्याने गठित झालेल्या “राज्य कृषी मुल्य आयोगाच्या” अध्यक्ष पदावर संदर्भ क्र. २ मध्ये नमूद 
दि. ०१/०७/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री. पाशा पटेल यांची नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे. 

संदर्भ क्र. ३ मध्ये नमूद दि. १६/११/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य 
आयोग यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. 

सदर राज्य कृषी मूल्य आयोगाच्या सदस्य पदावर शेतकरी प्रतिनीधींची सदस्य म्हणून नियुक्ती 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


आता, दि. २३ एप्रिल २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये गठीत करण्यात आलेल्या राज्य कृषी मूल्य 
आयोगावर खालील शेतकरी प्रतिनीधींची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. नांव पत्ता 
।_१_ | प्रा. सुहास पांडूरंग पाटील मु. उजनी (टे) पो. भिमानगर ता. माढा जि. सोलापूर 
2 श्री. अनिल नारायण पाटील मु. सांगे, पो. गोरे, ता. वाडा, जि. पालघर 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृमुआस्था-२०१४/प्र.क्र. ५९/राकृमूआ-१०ओ 


श्री. प्रशांत पुरुषोत्तम इंगळे मु. निगाव पो. दहेगाव मिसकीन ता. व जि. वर्धा 

श्री. किशोर देशपांडे सेक्टर बी, प्लॉट नं. १८३, एन-१ सिडको, औरंगाबाद 
Gq श्री. अच्युत रंगनाथ गंगणे मु.पो. देठणा ता. अंबाजोगाई, जि. बीड 

६ | डॉ. संपतराव बाळासो पाटील ।मु. पो. सरुड, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर 

श्री. विनायक आप्पासो जाधव ।मु. कसबे डिग्रज ता. मिरज, जि. सांगली 

श्री. शिवनाथ दत्तात्रय जाधव । मु. पो. धारणगाव खडक, ता. निफाड, जि. नाशिक 


वरील सदस्य शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत “राज्य कृषी मूल्य आयोगावर” सदस्य म्हणून कार्यरत 
राहतील. 
२. राज्य कृषी मूल्य आयोगावर नियुक्‍त केलेल्या अशासकीय सदस्यांना रु. ८,९०० व त्याहून अधिक ग्रेड 
पे असणा-या शासकीय कर्मचा-यांच्या दराने राजूय कृषी मूल्य आयोगाने आयोजित केलेल्या बैठकिच्या 
प्रयोजनासाठीच फक्त प्रवासभत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेचा 
वातानुकूलित प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 
३. यासाठी होणारा खर्च कृषी व पदुम विभाग “मागणी क्र. डी-७, ३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा (०९०) 
सचिवालय ०९०(०१)(०१)(०३) कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्य व्यवसाय 
विभाग(अनिवार्य(०३)दत्तमत (३४५१०६७२) (११) देशांतर्गत प्रवास खर्च व (१३) कार्यालयीन खर्च” खाली 
खर्ची टाकून तो त्या-त्या विद्यमान वर्षीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०७३०१७४९०८४८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2018.07.31 16:44:09 +05'30' 


(अ.वि. जोशी) 
अवर सचिव (कृषी), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.मंत्री (कृषी), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (वित्त), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (सहकार व पणन), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृमुआस्था-२०१४/प्र.क्र. ५९/राकृमूआ-१०ओ 


. मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. मा. मंत्री (सवी 


७. मा.राज्यमंत्री (कृषी), मंत्रालय, मुंबई 
८. मा.राज्यमंत्री (सवी 


. मा. अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्ष नेता विधान सभा/विधान परिषद 

. मा. विधान सभा/विधान परिषद सदस्य (सर्व) 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर 

. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 

. कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 

. कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी 

. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

. अप्पर मुख्य सचिव (कृषी / पणन) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अप्पर मुख्य सचिव (वस्राद्योग, सहकार, पणन व gare विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस््राद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

. आयुक्त कृषी, महाराष्ट्र राज्य, कृषी आयुक्तालय, पुणे 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पु), मुंबई. 

. कृषी संचालक (सर्व), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. सह सचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. विभाग प्रमुख (कृषी अर्थशास्त्र), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर 
. विभाग प्रमुख 
. विभाग प्रमुख 
. विभाग प्रमुख (कृषी अर्थशास्त्र), डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जि. 


(कृषी अर्थशास्त्र, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 
(कृषी अर्थशास्त्र), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 
), 


रत्नागिरी 


. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 


. कृषी व पदुम विभागातील उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सर्व) 
. विभागीय कृषी सहसंचालक (सर्वी 
. सर्व समिती सदस्य, राज्य कृषी मूल्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृमुआस्था-२०१४/प्र.क्र. ५९/राकृमूआ-१०ओ 


३७. सहसंचालक, राज्य कृषी मुल्य आयोग कक्ष, सर एच.सी. feral बिल्डींग, २ रा मजला, हार्निमन 
सर्कल, फोर्ट, मुंबई 

३८. जिल्हाअधिक्षक कृषी अधिकारी (सर्व) 

३९. राजकीय पक्षांची कार्यालये (सवी 

४०. ग्रथांलय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

३९. निवड नस्ती, ११-ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


